श्री.ए.के.शिगळे, तत्काळीन प्राचार्य, औद्योगिक 
प्रशिक्षण संस्था, खेड व प्रभारी प्राचार्य, औद्योगिक 
प्रशिक्षण संस्था, सासवड, जि.पुणे यांचे निलंबन रद्द 
करुन त्यांना पुनःस्थापित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक : व्यशिअ-२०२१/प्र.क्र.१९४/व्यशि-१ 
दुसरा मजला, मुख्य इमारत, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
दिनांक: ११ ऑक्टोबर, २०२२. 


संदर्भ:- (१) शासन आदेशा क्र.व्यशिअ-२०२१/प्र.क्र.२०१ /व्यशि-१, दिनांक ०६/१०/२०२१. 
(२) मा.जिल्हा व विशेष सत्र न्यायालय, शिवाजी नगर कोर्ट, पुणे येथील 
दोषारोपपत्र क्र.२०४/२०२१, दि.१३/१०/२०२१ बाबतचा निर्णय. 


आदेडा 


ज्याअर्थी, श्री.आनंद कोंडीबा शिगळे, प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, खेड, जि.पुणे व प्राचार्य, 
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, सासवड, जि.पुणे यांच्याविरुध्द श्रीमती राजश्री विकास तांबोळी, चतुर्थश्रेणी 
कर्मचारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, पुरंदर-सासवड यांनी अनुसूचित जाती, जमती अत्याचार प्रतिबंधक 
सुधारणा कायदा, २०१५ च्या कलम 3 (१) (W) (il), ३ (२) (va) अन्वये सासवड पुणे ग्रामीण येथे दि.१०.९.२०२१ 
रोजी तक्रार नोंदविली आहे. त्यानुसार श्री.शिगळे यांच्याविरुध्द FIR क्र. ३४७/२०२, दि.१०.९.२०२१ रोजी 
गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सदर गुन्ह्याच्या अनुषंगाने सासवड पुणे ग्रामीण यांनी श्री.शिगळे यांना 
दि.१३.९.२०२१ रोजी सायं. ७.०५ मि.नी गुन्ह्याच्या तपास कामी अटक केली होती. श्री.शिगळे यांना 
मा.विशेष न्यायालय, शिवाजी नगर, पुणे येथे हजर केले असता, मा.न्यायालयाने दि.१४.९.२०२१ रोजीच्या 
आदेशान्वये श्री.शिगळे यांना दि.२८.०९.२०२१ पर्यंत येरवडा कारागृह, पुणे येथे न्यायालयीन कोठडीमध्ये 
ठेवले होते. त्यानुसार सदर प्रकरण न्यायचौकशीच्या अधीन आहे. 


२. आणि ज्याअर्थी, श्री.आनंद कोंडीबा शिगळे यांना संदर्भाधीन कार्यालयीन आदेशान्वये महाराष्ट्र 
नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ च्या नियम-४ पोटनियम २ (अ) परंतुकान्वये निलंबित करण्यात 
आले होते. 


३. त्याअर्थी, आता उपरोक्‍त संदर्भ क्र. (2) विचारात घेऊन महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) 
नियम, १९७९ च्या नियम-४ पोटनियम ५ (क) खालील तरतुदीनुसार श्री.आनंद कोंडीबा शिगळे यांचे निलंबन 
रद्द करण्यात येऊन, वरिष्ठ न्यायालयात अपील दाखल झाल्यास त्यावरील निर्णयाच्या अधीन राहून शासन 
सेवेत पुन:ःस्थापित करण्यात येत आहे. पुनः:स्थापनेनंतर श्री. श्री.आनंद कोंडीबा शिगळे यांची पदस्थापना 
सहायक प्रशिक्षणार्थी सल्लागार (ता), व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई या 
अकार्यकारी पदावर करण्यात येत आहे. 


५.  श्री.आनंद कोंडीबा शिगळे यांनी सदर आदेशा प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून ७ दिवसाच्या आत 
सहायक प्रशिक्षणार्थी सल्लागार (ता), व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
या पदावर रुजु व्हावे अन्यथा सदर पदावर वेळेवर रुजू न झाल्यास सदरचा कालावधी अकार्यदिन म्हणून 
गणण्यात येईल. 


शासन आदेशा क्रमांकः व्यशिअ-२०२१/प्र.क्र.१९४/व्यशि-१ 


६. सदर झासन AST महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक क्र. २०२२१०१११५३९२५६७०३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


PRADEEP SAHEBRAO 
SHIVTARE 


(प्रदीप सा. शिवतरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
श्री.आनंद कोंडीबा शिगळे, प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, खेड, जि.पुणे व प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, 
सासवड, जि.पुणे सध्या निलंबित (संचालकांमार्फत) 


प्रत:- माहिती व आवश्‍यक कार्यवाहीसाठी अग्रेषित. 
(१) संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई-१. 
यांना विनंती करण्यात येते की, सदर आदेशा श्री. शिगळे यांना देण्यात यावे व त्याची पोच शासनास 
त्वरीत सादर करावी. 

(२) सहसंचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय, पुणे (संचालकांमार्फत) 
(३) जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी, पुणे (संचालकांमार्फत) 
(४ महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१ मुंबई (संचालकांमार्फत) 
(4) महालेखापाल, (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
(६) 
(७) 
(८) 


६) अधिदान व लेखाधिकारी, वांद्रे (पूर्वी, मुंबई-५१. 
७) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 
८) निवड नस्ती (व्यशि-१). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


